दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहन 
देण्याकरीता अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मचिअ-२०२२/प्र.क्र.६२/सां.का.-१. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ८ मार्च, २०२३. 


वाचा : 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. मचिअ-२०१२/ प्र.क्र.१४१/सां.का.१, 
दि.३०.१०.२०१३ 

२) शासन शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. मचिअ-२०१२/ प्र.क्र.१४१/ 

सां.का.१, दि.२८.८.२०१४. 

३) शासन शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. मचिअ-२०१२/ 
प्र.क्र.१४१/सां.का.१, दि.८.८.२०१८. 

४) महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ यांची पत्र क्र.ज.वि./ 
द.म.चि.अ./०८/२०२०/३४५, दि.१५.०९.२०२०, क्र. द.म.चि.अ./३०/२०१९/५१७, 
दि.१४.०६.२०२१, क्र.ज.वि./द.म.चि.अ./२०२२/१९४, दि.३०.०३.२०२२.,क्र.ज.वि./ 
द.म.चि.अ./२०२२/४४२, दि.०८.०८.२०२२., क्र.ज.वि./द.म.चि.नि.उ./२०२२/४४३/ 

दि.०८.०८.२०२२, क्र.ज.वि./द.म.चि.नि.उ./२०२२/५१६, दि.१५.०९.२०२२ आणि 
क्र.ज.वि./द.म.चि.नि.उ./२०२२/३७१, दि.०५.१२.२०२२. 


प्रस्तावना: 


उपरनिर्दिष्ट संदर्भ क्र. १ ते ३ च्या शासन निर्णय/श्ुध्दीपत्रकांअन्वये दर्जेदार मराठी चित्रपट 
निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरीता, परीक्षण समितीच्या परीक्षणाअंती गुणाच्या सरासरीनुसार व 
विहित अटी व शार्ती पूर्ण करणाऱ्या चित्रपटांसाठी तसेच राज्य/ राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट 
महोत्सवात पारितोषिक विजेत्या चित्रपटांना शासनाकडून संदर्भ क्र. १ नुसार अर्थसहाय्य केले जाते. 
या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, गोरेगाव, 
मुंबई यांच्याकडून उपरोक्त संदर्भाधीन दि.१५.०९.२०२०, दि.१४.०६.२०२१, दि.३०.०३.२०२२, 
दि.०८.०८.२०२२, दि.१५.०९.२०२२ आणि दि.०५.१२.२०२२ च्या पत्रांन्वये अनुक्रमे ०२ चित्रपटांसाठी 
रु.०.५८कोटी, ०२ चित्रपटांसाठी रु.०.५८ कोटी, ०१ चित्रपटासाठी रु.०.२९ कोटी,१६ चित्रपटांसाठी 
रु.४.९५ कोटी, ०४ चित्रपटांसाठी रु.१.२६ कोटी आणि १६ चित्रपटांसाठी रु.५.०५ कोटी असे मिळून 
एकूण १२.७१ कोटी इतक्या निधीची मागणी केली आहे. त्यानुषंगाने सदर चित्रपटांसाठी निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहन योजनेंतर्गत खाली नमूद केलेल्या चित्रपटांना 
सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात खालील तक्त्यातील रकाना क्रमांक ६ येथे नमूद रक्‍कम अदा 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता तसेच त्यासाठी येणाऱ्या रुपये १२,७१,००,०००/-(रुपये बारा कोटी 
एकाहत्तर लाख फक्‍त) इतक्या खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिअ-२०२२/प्र.क्र.६२/सां.का.-१ 


(रूपये लाखात) 
अ.क्र. निर्मिती संस्था चित्रपटाचे नांव | दर्जा / राज्य | दर्जानुसार/ । प्रत्यक्षात देय 
/ राष्ट्रीय/ । पुरस्कार प्राप्त | रक्‍्कम* 
आंतरराष्ट्रीय | चित्रपटांना अर्थ 
पुरस्कार प्राप्त | सहाय्याची 
रक्‍कम 
Ea 2. 3. Ee = Be 4. &. 
शिण मे. डी.एस.फिल्म आर्त ब ३०.०० २९.०० 
२ | मे.विजयदत्त फिल्म माचीवरला बुधा ब ३०.०० २९.०० 
3 | मे.साईसागर फिल्मस्‌ | सतना गत ब ३०.०० २९.०० 
इंटरनॅशनल 
४ | मे.ओ.एम.एस.आर्टस्‌ | ord ब ३०.०० २९.०० 
4 | मे.श्री.समर्थ इंटरनेडानल | SET ब ३०.०० २९.०० 
फिल्मस्‌ 
६ | मे.दशमी स्टुडीओज  । मुरंबा ५५व्या मराठी ४०.०० ३९.०० 
चित्रपट 
महोत्सवात 
सर्वोत्कृष्ट 
चित्रपटाचे 
व्दितीय 
क्रमांकाचे 
पारितोषिक 
७ । मे.अंथाश कम्युनिकेशन | न्युड अ ४०.०० ३९.०० 
८ | मे.स्टार क्राफ्ट पाटील अ ४०.०० ३९.०० 
मनोरंजन प्रा.लि. 
९ | मे.शुभम पिक्वर्स लूस कंट्रोल ब ३०.०० २९.०० 
धन मे. जे.ए. एंटरटेनमेंट | सविता दामोदर ब ३०.०० २९.०० 
प्रा.लि. परांजपे 
hai q PRs फिल्म हृदयात समथिंग ब ३०.०० २९.०० 
हाऊस समथिंग 
१२ | मे.कझमिरा फिल्मस्‌ सोबत ब ३०.०० ३०.०० 
WSR 
१३ | मे.एस.एम.व्ही.फेल्मस्‌ | तलाव ब ३०.०० २९.०० 
१४ | मे.एस.पी.एंटरटेनर्मेट =| टेक केअर गुड ब ३०.०० २९.०० 
प्रा.लि. नाईट 
१५ | मे.गौरमा मिडिया अँण्ड । area ब ३०.०० २९.०० 
एंटरटेनमेंट प्रा.लि. 
१६ | मे.फिल्मी किडा मला काहीच ब ३०.०० २९.०० 
WSR प्रा.लि. प्रॉब्ळेम नाही 
१७ । मे.स्वरसाक्षी प्रोडकरान | पाणीबाणी ब ३०.०० २९.०० 
१८ | मे.योगायतन फिल्मस्‌ ।परिहूंमे ब ३०.०० २९.०० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिअ-२०२२/प्र.क्र.६२/सां.का.-१ 


१९ । मे.ओम साई सिने फिल्म |एक मराठा ब ३०.०० २९.०० 
लाख मराठा 
२० । मे.ग्रॅव्हिटी एंटरटेनमेंट । अ.ब.क. ब ३०.०० २९.०० 
२१ | मे.मानसी फिल्मस्‌ थापाड्या ब ३०.०० २९.०० 
WSR 
22. | A. इंडियन मॅजिक आय । पितृक्रण महाराष्ट्र राज्य ४०.०० ३९.०० 
मोशन पिक्चर्स मराठी चित्रपट 
महोत्सव 
२०१३-२०१४ 
सर्वोत्कृष्ट 
चित्रपटाचे 
व्दितीय 
क्रमांकाचे 
पारितोषिक 
२३ ।मे. अरिहंत फिल्म सोहळा ब ३०.०० २९.०० 
WSR 
२४ मे. ब्लुव्हिजन चालू द्या तुमचं ब ३०.०० २९.०० 
एंटरटेनमेंट 
२५ | मे. महागणपती फिल्मस्‌ | खोपा ब ३०.०० २९.०० 
२६ | मे.नलिनी प्रोडक्ठान भोंगा ५६्व्या ४०.०० ३९.०० 
महाराष्ट्र राज्य 
चित्रपट 
महोत्सव वर्ष - 
२०१९ मध्ये 
सर्वोत्कृष्ट 
चित्रपट प्रथमचे 
पारितोषिक 
२७ | मे. श्ांताई मोडन बंदिशाळा ५६व्या ४०.०० ३९.०० 
पिक्चर्स महाराष्ट्र राज्य 
चित्रपट 
महोत्सव वर्ष 
२०१९ मध्ये 
सर्वोत्कृष्ट 
व्दितीय 
क्रमांकाचे 
पारितोषिक 
२८ | मे.आयकानिक चंद्रकांत | ट्रकभर स्वप्न अ ४०.०० ३९.०० 
WSR प्रा.लि. 
२९ । मे.मुंबई फिल्म कंपनी  । फास्टर फेणे अ ४०.०० ३९.०० 
प्रा.लि. 
30 । मे.फ्रेम्स इन ARM शुभ लग्न ब ३०.०० २९.०० 
WSR सावधान 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिअ-२०२२/प्र.क्र.६२/सां.का.-१ 


३१ मे. ब्लु मस्टंग क्रिएठान्स | बकेट लिस्ट ब ३०.०० २९.०० 
प्रा.लि. 

३२ | मे. करमबोला क्रिएठान =| डोंबिवली रिटर्न ब ३०.०० २९.०० 
एल.एल.पी. 

३३ | मे. साईममित प्रोडक्छान | प्रेमवारी ब ३०.०० २९.०० 

३४ ।मे.७सीज आणि ड्रिम । राको ब ३०.०० २९.०० 
विवर WIS 

३५ ।मे. श्री.नटराज पिक्‍्वर्स । अधम ब ३०.०० २९.०० 

३६ ।मे. मोरेश्वर प्रोडक्ान मस्का ब ३०.०० २९.०० 

३७ | मे. यश अण्ड राज बाळा ब ३०.०० २९.०० 
एंटरटेनमेंट 

३८ | मे. क्लिक्स मिडिया सलाम ब ३०.०० २९.०० 
अँण्ड एंटरटेनमेंट प्रा.लि 

३९ | मे. विवा आयएनइन डोक्याला शॉट ब ३०.०० २९.०० 

४० । मे.चंद्रप्रभा एंटरटेनमेंट | आनंदी ब ३०.०० २९.०० 

४१ | मे.फ्रेम्स प्रोडक्ठान होम स्वीट होम ब ३०.०० ३०.०० 
कंपनी 

एकूण १३१४.०० १२७१.०० 


* निर्मिती संस्थेस वरील रकाना क्र. ५ प्रमाणे देय असलेल्या रकमेतून दि. ३०.१०.२०१३ च्या शासन 


निर्णयातील अ. क्र.१० नुसार महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव व कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ येथे चित्रीकरण 
न झालेल्या चित्रपटांची रु.१.०० लाख इतकी रक्‍कम कपात करण्यात आली असून प्रत्यक्ष देय 
रक्‍कम रकाना क्र. ६ प्रमाणे आहे. 


०२. या प्रयोजनार्थ वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र या विभागास सादर करणे 
महामंडळास बंधनकारक राहील. यासाठी उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून अवर सचिव (रोख शाखा), पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. 
त्यांनी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई यांना सदर रक्‍कम एकरकमी त्वरीत वितरीत 
करावी. 


०३. यासाठी होणारा खर्च रु.१२,७१,००,०००/- पैकी रु. १०,५०,००,०००/-(रुपये दहा कोटी 
पन्नास लाख फक्त) इतका खर्च “ मागणी क्र.झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती (००) १०२, कला 
संस्कृती प्रचालन (०३) मराठी चित्रपट महोत्सव (०३) (०७) मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम) (२२०५ १५९९) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)* या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात यावा व उर्वरित रक्‍कम 

पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिअ-२०२२/प्र.क्र.६२/सां.का.-१ 


रुपये २,२१,००,०००/- (रुपये दोन कोटी एकवीस लाख wad ) इतका खर्च महाराष्ट्र चित्रपट, 
रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित यांच्या महसुली जमेतून करण्यात यावा. या 
विभागास रु. २,२१,००,०००/- निधी उपलब्ध झाल्यावर महामंडळास देण्यात येईल. 


०४. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या सहमतीनुसार आणि वित्त विभागाने त्यांच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०९/२०२३/व्यय-१५, दि.०६.०३.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३०८१६२९२८२१२३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIDYA HEMANT 
WAGHMARE 


(विद्या वाघमारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव,सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) उप सचिव/अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(यांना उक्त अनुदानाची रक्‍कम BDS द्वारे उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील कार्यवाहीसाठी 
अग्रेषित). 

११) अवर सचिव (रोख शाख) , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती (सां.का.१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


